दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
कार्यालयातील गट-अ, गट-ब, गट-क व 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१. 


वाचा : १) केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र.सी.जी.-डी.एल.-ई-१३०१२०२१-२२४३७० 
दि.०४.०१.२०२१ 
२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
3) मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा.पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क.२, 
दि.०६.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या उपर्निर्दिष्ट दि.०४.०१.२०२१ 
च्या अधिसूचनेनुसार शासन सेवेतील विविध संवर्गाची पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबतची 
अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या उपर्नि्दिष्ट दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. त्यानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि 
सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगांव, मुंबई आणि रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


आहे. 
शासन निर्णय : 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेत पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाच्या उपर्निर्दिष्ट दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार शासन सेवेतील विविध संवर्गांची पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतची 
अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/सां.का.१ 


महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगांव, मुंबई आणि रंगभूमी प्रयोग 
परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विवरणपत्र-अ व ब मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण 
मंडळ, मुंबई या कार्यालयाची विवरणपत्र-ब मधील माहिती “निरंक” आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥0/90[॥9.90०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०२१६४३२८१४२३ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Vi las Ram rao DN: CN = Vilas Ramrao Thorat, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Tourism And Cultural Affairs Dept 


T h 0 rat Date: 2021.03.03 17:45:44 +05'30' 


(विलास रा.थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई 

९) सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 

१०) उप सचिव (दि.क.२), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२)सर्व उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.१२/सां.का.१, दि.०२ मार्च, 2029 सोबतचे विवरण पत्र -अ 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेत असलेली पदे 


रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई 
अ.क्र. । पदनाम कार्यात्मक दिव्यांगजनांसाठी सुयोग्य श्रेणी पार पाडावयाच्या कामाचे काम काजाची स्थिती / शेरा 
शारीरिक पात्रता स्वरुप 

| सचिव, S,ST,W,RW,SE, | A) B,LV Prasat अधिकारी कार्यालय | केद्र शासनाच्या दिनाक ०४/०१/२०२१ 
गट-ब H,C,MF, B) D,HH प्रमुख तथा आहरण व संवितरण | रोजीच्या अधिसूचनेतील पृष्ट क्रमांक 
(राजपत्रित) 0 OA,BA,OL,BL,OAL,BLOA, | अधिकारी उपरोक्त पदाच्या | ११९० (अनु क्र. ५० येथे नमुद 
BLA,LC,Dw, AAV,MDy अनुषंगाने येणा-या सर्व कर्तव्य व | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
D) ॥॥ जबाबदा-या पार पाडणे, | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर 
E) MD involving (a) to (d) above | मंडळाच्या बैठकासाठी गरजेनुसार | पदावर काम करणा-या दिव्यांग 
महाराष्ट्रात दौरा करणे, व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्यक 
सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 

आव्यक आहे. 
२ | अधिक्षक S,ST,W,BN,RW, | A) 8, कार्यालयीन अधिक्षक पदाची सर्व | केद्र शासनाच्या दिनाक ०४/०१/२०२१ 
गट-ब SE,H,C,MF | B) D,HH कर्तव्य पार पाडणे, आस्थापना | रोजीच्या अधिसूचनेतील पृष्ट क्रमांक 
(अ- C) OA,BA,OL, OAL, CP, LC, विषयक ud बाबीवर सादरीकरण | १८६६ (अनु क्र. १०८) येथे नमुद 
राजपत्रित) Dw, AAV, Mdy व नियंत्रण ठेवणे , लेखा विषयक | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
D) ASD (M), SLD, MI सर्व बाबीवर सादरीकरण व | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 


E) 


MD involving (A) to (d) above 


नियंत्रण ठेवणे वार्षिक अर्थसंकल्प 
तयार करणे व त्याअनुषंगाने सर्व 
बाबीवर सादरीकरण व नियंत्रणे 
ठेवणे कार्यालयाचे दैनदिन 
व्यवस्थापन पाहणे. मंडळाच्या 
बैठकासाठी गरजेनुसार 
महाराष्ट्रात दौरा करणे. 


पदावर काम करणा-या दिव्यांग 
व्यक्तीस गरजेनुसार आव्यक 
सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 
आव्यक आहे. 


अ.क्र. | पदनाम कार्यात्मक दिव्यांगजनांसाठी सुयोग्य श्रेणी पार पाडावयाच्या कामाचे काम काजाची स्थिती / शेरा 
शारीरिक पात्रता स्वरुप 

३ | वरिष्ठ A) B,LV लेखा शाखेचे नियंत्रण करणे लेखा | केद्र शासनाच्या दिनाक ०४/०१/२०२१ 
लिपिक/ S,ST, W, BN, B) D,HH शाखेशी संबंधित सर्व शासकीय | रोजीच्या अधिसूचनेतील पृष्ट क्रमांक 
लिपिक- RW, SE,HC, C) OA,OL,OAL,CP,LC,Dw,AAV | कामकाज पाहणे ,अधिदान व | १८६६ (अनु क्र. १०९) येथे नमुद 
टंकलेखक D) ASD (VM), SLD, MI om कार्यालयात खर्चमेळ | पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
गट-क E) MD involving (a) to (d) above | कामासाठी जाणे वित्तीय वर्षात | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 

होणा-या सर्व खर्चाचा खर्चमेळ | पदावर काम करणा-या दिव्यांग 

घालणे. टंकलेखनांच्या सर्व | व्यक्तीस गरजेनुसार आवशयक 

कर्तव्य जबाबदा-या सांभाळणे, सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे 
आव्यक आहे. 

४ | लघुलेखक लागू नाही लागू नाही. मा. अध्यक्ष व सचिव यांनी दिलेले | पदाच्या आढाव्यात सदर पद मंजुर आहे 
(ठोक विविध नाटय संहितांचे अहवाल, | तथापि हे पद ठोक मानधावर असून ते 
मानधनावर प्रमाणपत्राचे शेरे टंकलिखित | नियमित पद नाही. त्यामुळे या पदाचा 
चे पद) करणे, तसेच विविध संस्था/ | अपंगाचे आरक्षण सुनिश्चित 
गट-क मंडळे इत्यादीशी | करण्यासाठी विचार करण्यात आलेला 

नाटयपरिक्षणाच्या निमित्ताने | नाही. 
करावयाचा सर्व पत्रव्यवहार 
सांभाळणे. मा. अध्यक्ष व तसेच 
मंडळाचे सर्व सदस्य यांचे विविध 

भत्ते, मानधन याबाबत नोंदी ठेवणे 

तसेच या बा बत. वरीष्ठ 
लिपिकांना मदत करणे 

५ | दप्तरी S,W,BN,MF,RW, | a) B,LV रंगभूमी मंडळातील सन १९५४ ते | केंद्र शासनाच्या दिनाक ०४/०१/२०२१ 
गट-ड | SE, b) D,HH, आजमितीस उपलब्ध असलेल्या | रोजीच्या अधिसूचनेतील पृष्ट क्रमांक 


c) OA,OL,OAL,LC,Dw,AAV,M 
DY 

d) ASD (M, MoD), ID, SLD,MI 

e) MD involving (a) to (d) 


नाटयसंहिता/ एकांकिका तसेच 
कार्यालयाचा अभिळेख कक्ष तसेच 
कार्यालयातील सर्व दस्तावेजाचे 
वर्गीकरण करणे/जतन करणेवते 


१८५३ (अनु क्र. ८१) येथे नमुद 
पदानुसार या पदाची दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर 
पदावर काम करणा-या दिव्यांग 


d) ASD (५), ID, SLD,MI, 


( 

(b) 

(c) OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
(च) 

(8) MD involving (a) to (d) above 


सर्व कामे पार पाडणे शासकीय 
कार्यालयातील दैनदिन कामे पार 
पाडणे मंडळाकडे प्राप्त होणा-या 
नाटय संहिता परिक्षणासाठी 
सदस्याकडे घेऊन जाणे व परिक्षण 
झालेल्या संहिता परत आणणे. 
मंडळाच्या महाराष्ट्रात होणा-या 
विविध बैठकीसाठी शासकीय 
दस्तावेज घेऊन जाणे व 
सुरक्षितरित्या परत आणणे. 
वरिष्ठाच्या सुचनेनुसार सर्व कामे 
विहित वेळेत पार पाडणे मंडळाचा 
दस्तावेज सुस्थितीत ठेवण्यासाठी 
दप्तरी पदास सहकार्य करणे. 


अ.क्र. । पदनाम कार्यात्मक दिव्यांगजनांसाठी सुयोग्य श्रेणी पार पाडावयाच्या कामाचे काम काजाची स्थिती / शेरा 
शारीरिक पात्रता स्वरुप 
सुस्थितीत ठेवणे मंडळाच्या । व्यक्तीस गरजेनुसार आवश्‍यक 
महाराष्ट्रात होणा-या विविध | सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
बैठकीसाठी शासकीय दस्तावेज | उपकरणे यासह विचारात घेणे 
घेऊन जाणे व सुरक्षितरित्या परत | आवश्‍यक आहे 
आणणे. 
६ | शिपाई 5, ST, W, BN, L, | (a) B, LV, कार्यालयीन शिपाई पदाच्या सर्व | केंद्र शासनाच्या दिनाक 08/09/2029 
गट-ड K, C, PP, MF, b) D, HH कर्तव्य/जबाबदा-या पारपाडणे | रोजीच्या अधिसूचनेतील पृष्ट क्रमांक 
SESH, ७, अधिदान व लेखा कार्यालयातील | Woy (अनु क्र. ८) येथे नमुद पदानुसार 


या पदाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
काम करणा-या दिव्यांग व्यक्‍तीस 
गरजेनुसार आव्यक सॉफ्टवेअर 
तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे 
यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे 


Communication, 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED:- B=Blind, LV= Low Vision, D= Deaf, HH= Hard Of Haring, OA= One Arm, OL= One Leg, BA= Both Arms, BL= Both 
Leg, OAL= One Arm and One Leg, BLOA = Both Leg & One Arm, BLA = Both Legs Arms, CP= Cerebral Palsy, LC= Leprosy Cured, Dw= Dwarfism, AAV= Acid 
Attack Victims, MDy= Muscular Dystrophy, ASD= Autism Spectrum Disorder (M=Mild, MoD= Moderate) ID= Intellectual Disability , SLD= Specific Learning 


Disability, MI= Mental IlIness, MD= Multiple Disabilities, 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVIATIONS USED : _S= Sitting, St= Standing, W= Walking, BN= Bending, L= Lifting, KC= Keneeling & Crouching, 
JU=Jumping, CRL= Crawling, CL= Climbing, PP= Pulling & Pushing, MF= Manipulation with Fingers, RW= Reading & Writing, SE= Seeing, H= Hearing, C= 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/सां.का.१, दि. 02 मार्च, 2029 सोबतचे विवरण पत्र -अ 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेत असलेली पदे 
महाराष्ट्र चित्रपट,रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-४०० ०६५ 


अ.क. पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या शेरा 
व कर्तव्ये 

१ कंपनी सचिव ।5, 5, ७/, 8९, RW, | a)B,LV विभाग प्रमुख-संचालक | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
SE, H, ७, , MF b) D, HH मंडळाच्या बैठकीचे | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १२३२ (अनु १०३) येथे 
c) OA, BA, OL, आयोजन करणे, ठराव | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
BL, OAL, CP, करणे, इतिवृत्त तयार करणे | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
LC, Dw, AAV तसेच gels बैठका | पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस 
d) MI पाहणे गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
8) MD involving सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 

(a) to (d) above घेणे आवश्यक आहे. 
२ अंतर्गत लेखा | S, BN, RW, SE, a) LV लेखे विषयक कामकाज, | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
परीक्षक MF b) D, HH सर्व प्रकारचे लेखा परिक्षण | अधिसुचनेतीळल पृष्ठ क्र १६४८ (अनु २९) येथे 
अधिकारी ० OA,BA, OL, BL, नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 


OAL, 
CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD (M), MI 


e) MD Involving (a) to 


(d) 


above 


सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस 
गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे. 


३ | कनिष्ठ 5, ST, BN, KC, MF, | a)D, HH साईटवर स्थापत्य विषयक | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता RW, SE, H, C b) OA, OL, LC, दुरुस्ती विषयक कामकाज | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १३२४ (अनु ३३८) येथे 
(स्थापत्य) Dw, AAV पाहणे नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 

c) SLD, MI सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 

d) MD involving पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस 

(a) to (c) above गरजेनुसार sas सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे. 

४ | खरेदी S, ST, W, RW, a) B, LV महामंडळात लागणाऱ्या | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी SE, ७, MF 0) D, HH विविध साहित्यांची खरेदी | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १६०१ (अनु ९८०) येथे 

c)OA,BA, OL, CP, ।करणे नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 

LC, Dw, AAV सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर 

d) SLD, MI पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस 

8) MD involving (a) गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 

to (d) above सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे. 

५ ।सहा. S,ST,RW,C,MF | a)B,LV प्रशासकीय विभागातील | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
प्रशासकीय 0) 0, HH मुख्य प्रशासकीय अधिकारी | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १२४९(अनु १२८) येथे 
अधिकारी c) OA,BA, OL, यांचे अधिपत्याखाली | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 

BL, OAL, आस्थापन विषयक बाबी ।सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
BLOA, BLA, पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग aaah 
CP, LC, Dw, गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
AAV, MDy सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
d) MI घेणे आवश्‍यक आहे. 


e) MD involving 
(a) to (d) above 


लेखापाल S,ST,W, 8९, MF, | a) B, LV लेखा विषयक कामकाज | chet शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(अकाऊन्टंट)१ | RW, SE, H, 0 0) 0, HH अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १६३७ (अनु १०) येथे 
० OA,BA, OL, BL, नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
CPA; सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर 
Dw, AAV, MDy पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस 
d) ASD (M) गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
8) MD Involving (a) to सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
(d) above घेणे आवश्‍यक आहे. 
वरिष्ठ 5, ST, W, BN, RW, ।8)8, LV विभागातील केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
सहाय्यक SE, ५, ७, MF 0) 0, HH टिपण्या,'अभिलेख, अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १६६९ (अनु ८० येथे 
c)OA,BA, OL, BL, | seal, दैनंदिन कामकाज | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
OAL, पाहणे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
CP, LC, Dw, AAV, पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस 
MDy गरजेनुसार sawp सॉफ्टवेअर तसेच 
d) ASD, SLD, MI सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
e) MD involving (a) to घेणे आवश्‍यक आहे. 
(5) above 
सहाय्यक 5, ST, W, BN, RW, | a) B, LV टिप्पणी करणे, अभिलेख | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
SE, प, 0) 0, HH सांभाळणे, नस्ती तयार | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८६६ (अनु १०८) येथे 
७, MF ० OA, BA, OL, OAL, | करणे, नस्ती,टपाळ आवक | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 


CP, 

LC, Dw, AAV, Mdy 
d) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d) above 


जावक नोंद घेणे व 


सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 


वरीष्ठांना कार्यालयीन 
कामकाजात मदत करणे 


पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवकतीस 
गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे. 


९ ।दूरध्वनी S,ST,W,MF,SE, ।898, ९ अधिकाऱ्यांना दुरध्वनी | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
चालक H, b)OA,OL,BL,LC, | जोडून देणे व आलेले | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २४५६ (अनु १६८४) 
० Dw, AAV दुरध्वनी स्वीकारणे येथे नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
०) ASD (५), ID, SLD, सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
MI पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍्तीस 
d) MD involving (a) to गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
(0 above सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
घेणे आवश्‍यक आहे. 
| अधिक्षक 5, ST, MF, RW, SE, | a) B, LV चित्रीकरण करण्यास | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(भांडार) H 0) D, HH लागणारे सामान भाडयाने | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८११ (अनु ४८९) येथे 
०) OA,BA, OL, OAL, | देणे, वसुलीकरीता देयक | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
CP, सादर करणे, चित्रीकरण | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
LC, Dw, AAV संपल्यानंतर सदर सामान | पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस 
d) ASD (॥), SLD, MI | जमा करुन घेणे इत्यादी. । गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच 
8) MD Involving (a) to सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह विचारात 
(d) above घेणे आवश्‍यक आहे. 
१ जन संपर्क 5, ST, W, SE a) B, LV शारीरिक धावपळीचे केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी 0) OA, OL, BL, कार्यालयात येणाऱ्या अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १५४६ (अनु ८६४) 
लका, अतिथिना महामंडळाच्या । येथे नमुद पदानुसार या पदांची 
Dw, AAV विविध कामकाजाची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्यात आली 
0 SLD माहिती देणे, जनसंपर्क ।आहे. सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 


७) MD involving 
(a) to (c) above 


करणे व महामंडळाच्या 
परिसरात चित्रिकरण 
दाखविणे 


AGHA गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर 
तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


१२ | सुरक्षा 
अधिकारी 


W,R,H 


a) OL CP, (७, 
Dw, AAV 

b) SLD 

७) MD involving 
(a) to (b) above 


मुख्य सुरक्षा अधिकारी 
यांना सहाय्य करणे. 


केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १५९३ (अनु ९६६) 
येथे नमुद पदानुसार या पदांची 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्यात आली 
आहे. सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 
AIA गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर 
तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


e) MD involving (a) to 


(d) above 


१३ | पंपऑपरेटर | ST,W, BN, MF, SE | a)B,LV मुख्य पंपगृह येथील | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
0) D, HH पाण्याची टाकी महानगर | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १९९२ (अनु ४३५) 
c)OA,OL,CP,LC, | पालिकेकडून प्राप्त | येथे नमुद पदानुसार या पदांची 
Dw, होणाऱ्या पाण्याने भरणे. । दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्यात आली 
AAV आहे. सदर पदावर काम करणाऱ्या दिव्यांग 
d) ASD (५, MoD), AIH गरजेनुसार आवश्‍यक सॉफ्टवेअर 
SLD, तसेच सहाय्यक यंत्रे व उपकरणे यासह 
MI विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


ABBREVATIONS USED: S=Setting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, CRL=Crawling, CL=Climbing, JU=Jumping, L= Lifting, 
KC=Kneeling & Crouching, RW=Reading & Writing, MF=Manipulation by Fingers, PP=Pulling & Publishing, SE=Seeing, C=Communication, 
H=Hearing, O0A=One Arm, BA=Both Arms, OAL= One Arm and One Leg, BLA=Both Legs & Arms, BLOA=Both leg & one arm, OL=One Leg, 
BL=Both Leg, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, OH= Orthopedically Impaired, VH=Visually Impaired, B=Blind, LV=Low Vision, 


HH=Hearing Impaired 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२/सां.का.१, दि. 02 मार्च, 2029 सोबतचे विवरणपत्र- ब 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसुचनेत पदनामे भिन्न असली तरी कर्तव्य व जबाबदाऱ्या 
तसेच कामाचे स्वरुप समान असलेली पदे 
महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-४०० ०६५ 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या शेरा 
व कर्तव्ये 
। व्यवस्थापकीय |S,ST,W,RW,SE,H, | a)B, LV कार्यालय प्रमुख सदर पद भारतीय प्रशासन सेवेतील 
संचालक ७, MF 0) 0, HH अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीने भरण्यात येते. 
०) OA, BA, OL, केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
BL, OAL, अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र ११९० (अनु ५०) 
BLOA, BLA, 
LC, Dw, AAV, 
MDy 
d) MI 
e) MD involving 
(a) to (d)above 
2 | सह S, ST, W, BN, RW, a) B, LV सहायक कार्यालय प्रमुख | केंद्र शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
व्यवस्थापकीय | SE,H,C, MF 0) D, HH अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र ११९३ (अनु ५४) येथे नमुद 
संचालक ० OA, BA, OL, पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
BL, OAL, LC, करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 
Dw, AAV, MDy करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
d) MI आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 


8) MD involving 
(a) to (d) above 


उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


३ | वित्तीय सल्लागार । 5, BN, RW, SE, ७, a) D, HH विभाग प्रमुख-सर्व वित्तीय | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
व मुख्य लेखा | MF 0) OA, BA, OL, जबाबदारी अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र ११६२ (अनु ४) येथे नमुद 
अधिकारी BL, OAL, LC, पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 

Dw, AAV करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 

c) MD involving करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 

(a) to (0) above adda सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

४ | मुख्य 5, ST, RW, ७, MF a) B, LV विभाग प्रमुख-सर्व | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
प्रशासकीय 0) 0, HH प्रशासकीय कामकाज | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र ११९४ (अनु ५६) येथे नमुद 
अधिकारी ० OA, BA, OL, आस्थापनेविषयी बाबी पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 

BL, OAL, करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 
BLOA, BLA, करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
CP, LC, Dw, आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
AAV, MDy उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
d) MI 

e) MD involving 

(a) to (d) above 

4 | व्यवस्थापक S,ST,BN,MF,RW, | a) B, LV विभाग प्रमुख- चित्रिकरण | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 

कलागारे SE b) D, HH स्थळे भाडयाने देणे, | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १५८६ (अनु ९४९) येथे 
० OA,BA, OL, चित्रीकरणाचे भाडे वसुली | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
BL, CP, LC, करणे, चित्रिकरणात वाढ | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
Dw, AAV करुन महसूली उत्पन्न | काम करणाऱ्या दिव्यांग aaa गरजेनुसार 
d) SLD, MI वाढविणे, अनुषंगीक | आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
e) MD involving कामकाज इ. उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


(a) to (d) above 


उप अभियंता | S,ST,W, BN, KC, a) OA, OL, Dw, विभाग प्रमुख- स्थापत्य | केंद्र शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
(स्थापत्य) MF, RW, SE, C AAV विषयक व महामंडळाचे | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र 9242 (अनु १३७ येथे 
0) SLD सर्वांगीण विकास करणे, | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
c) MD involving नविन चित्रिकरण स्थळे | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
(a) to (0) above वाढविणे, देखभाल व | काम करणाऱ्या दिव्यांग wary गरजेनुसार 
दुरुस्ती इ. आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 

उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
उप अभियंता ।$, ST, W, BN, KC, a) OA, OL, Dw, विभाग प्रमुख- चित्रनगरी | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(विद्युत) MF, RW, SE, C AAV परिसरात विद्युत पुरवठा | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १२५२ (अनु १३७) येथे 
0) SLD करणे, वातानुकुलित | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
c) MD involving यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे इ. | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
(a) to (0) above संबंधीत कामकाज काम करणाऱ्या दिव्यांग VI गरजेनुसार 
आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 

उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
उप व्यवस्थापक | 5, 5, ७५, MF, RW, a) 8, LV महामंडळाचा व्यवसाय | केद्र शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
(नियोजन व 5८, ७ 0) 0, HH वाढविण्याच्या दृष्टीने | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र. १२२६(अनु ९५) येथे नमुद 
विकास) c) OA, BA, नवनविन उपाययोजना | पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
OL,BL, OAL, करणे करण्यात आळी आहे. सदर पदावर काम 
BLOA, BLA, करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
CP, (७, Dw, आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 

AAV उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 

d) MI 


e) MD involving 
(a) to (d) above 


९ | लघुलेखक 5, ST, W, BN, RW, a) B, LV व्यवस्थापकीय संचालक | he शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
उच्चश्रेणी SE, ५, ७ 0) HH यांचे कार्यालयीन | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १७७७ (अनु ३८०) येथे 
० OA, OL, BL, कामकाज पाहणे, | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
OAL, ळलघुळेखन घेणे, बैठकीचे | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
BLOA, CP,LC, Dw, | इतिवृत्त नस्ती व| काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
AAV पत्रव्यवहार आवक जावक | आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
d) ASD (M), SLD, MI | इ. उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
e) MD Involving (a) 
to (d) above 
| सह 5, ST, W, BN, RW, a) B, LV सह व्यवस्थापकीय | he शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
व्यवस्थापकीय | SE,H,C b) D, HH संचालक यांचे कार्यालयीन | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १६८२(अनु १०९) येथे 
संचालक यांचे c) OA, OL, BL, कामकाज पाहणे, | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
स्वीय सहायक OAL, CP, ळलघुळेखन घेणे, बैठकीचे | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
LC, Dw, AAV इतिवृत्त तसेच गोपनीय | काम करणाऱ्या दिव्यांग aaah गरजेनुसार 
d) ASD, SLD, MI अहवाल इ. कामकाज आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
8) MD involving (a) उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
to (5) above 
| लेखा परिक्षक |S,ST,BN,MF,RW, ।88,1॥ लेखेविषयक कामकाज, | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
SE 0) D, HH ळेखा परिक्षण व लेखा | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८२४ (अनु १०) येथे नमुद 


७) OA, OL, BA, BL, 
OAL, 

CP,LC, Dw, AAV 
d) SLD, MI 

e) MD involving (a) 
to (d) above 


विषयक कामकाज 


पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
करण्यात आळी आहे. सदर पदावर काम 
करणाऱ्या दिव्यांग aan गरजेनुसार 
आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


१२ | लघुलेखक S,ST,W,BN, RW, ।88,1४ केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(निम्नश्रेणी) SE, H, b) D, HH अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८६६ (अनु ११०) येथे 
७, MF ० OA, OL, BA, BL, नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
र लघुलेखन घेणे, बैठकीची सुनिश्चिती ि J oe 
OAL, ane सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
इतिवृत्त तसेच pli lace करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
CP, LC, Dw, AAV, Sees करणाच्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
महत्वाची पत्र टंकलिखीत तह र a eee 
MDy a आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
, eS Pe ERC a ee 
d) ASD (M), SLD, MI उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
१३ । पर्यवेक्षक 5, ST, W, BN, L, a) D, HH क्षेत्रीय स्तरावर विद्युत | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(विद्युत) KC, PP, MF, RW, b) OL, CP, Dw, पुरवठा विषयी | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १३२४ (अनु ३३९) येथे 
SE,C AAV पाहणी'करणे, देयके | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
c) ASD (M), SLD, बनविणे सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
MI काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवकतीस गरजेनुसार 
d) MD involving आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
(a) to (c) above उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
१४ | स्टुडिओ S,ST,W, BN, RW, ।88,1४ टिप्पणी करणे, अभिलेख । केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
असिस्टंट SE, H, b) D, HH सांभांळणे व वरीष्ठांना | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८६६ (अनु १०९) येथे 
C c) OA, OL, OAL, कार्यालयीन कामकाजात | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
ल. मदत करणे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
Dw, AAV काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 


७) ASD (M), SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 


आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


१५ | रुम इंचार्ज S,ST,W, BN, RW, | a) B, LV निर्मात्यांना केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
SE, H, b) D, HH चित्रिकरणासाठी अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २००१ (अनु ४५८) येथे 
७, MF c) OA, BA, OL, कलाकारांना मेकअप | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
OAL, CP, करण्यास रुम उपलब्ध | सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
LC, Dw, AAV, MDy | करुन देणे, मेकअप रुम | काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
d) ASD (५, MoD), ।मधील साहित्यावर | आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
ID, देखरेख करणे इ. उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) above 
१६ | Wel. vader | S,ST,W,SE,H,C,MF | a)D, HH दूरध्वनी चालकांवर | केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
दूरध्वनी 0) OA, BA, OL, CP, | नियंत्रण ठेवणे, दूरध्वनी | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २४५४ (अनु १६८१) येथे 
Dw, AAV यंत्रणा कार्यान्वित | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
० MI राहण्याकरीता देखभाल | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
d) MD involving (6 ।करणे, अधिकाऱ्यांना काम करणाऱ्या दिव्यांग Ba गरजेनुसार 
to दुरध्वनी जोडून देणे व | आवशयक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
(0 above आलेले दुरध्वनी स्वीकारणे | उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
१७ । सहाय्यक 5, ST, W, BN, L, a) LV चित्रनगरी परीसरात | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
पंपचालक KC, PP, MF, 0) 0, HH पाणी'पुरवठा करणे, | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २४९९ (अनु ८२) येथे नमुद 
RW, SE, H c)OA, OL, CP,LC, | पाण्याची मोटर चालविणे व | पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 


Dw, AAV 

d) ASD (M, 
MoD), ID, 
SLD, MI 

e) MD involving 
(a) to (d) above 


पाण्याची'टाकी भरणे व 


करण्यात आळी आहे. सदर पदावर काम 


देखभाल-दुरुस्ती करणे इ. 


करणाऱ्या दिव्यांग aaah गरजेनुसार 
आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


१८ | परिचर S,ST,W,BN,L,K a) B, LV कार्यालयीन स्वच्छता, | केद्र शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
७, PP, MF, 0) D, HH टपाल वाटप, कार्यालयीन | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २४७५ (अनु ८) येथे नमुद 
SE,H, ७ c) OL, OAL, CP, प्रमुखांनी वेळोवेळी नेमून | पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
LC, Dw, AAV दिलेले कामकाज, इ. करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 
०) ASD (M), ID, करणाऱ्या दिव्यांग व्यवकतीस गरजेनुसार 
SLD, MI आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
8) MD involving उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(a) to (d) above 
१९ | सहाय्यक 5, ST, W, BN, RW, a) B, LV चित्रिकरणस्थळा विषयक | केद्र शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
व्यवस्थापक SE, H, 0) D, HH निर्मात्यांना माहिती देणे, | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८६६ (अनु १०८) येथे 
(कलागारे) C, MF c) OA, BA, OL, चित्रिकरणस्थळाचे नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
OAL, CP, आरक्षण करणे, दैनंदिन | सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
LC, Dw, AAV, ।॥0/ । चित्रिकरण शेड्युल | काम करणाऱ्या दिव्यांग Aaah गरजेनुसार 
०) ASD (॥), SLD, MI | बनविणे,'देयके  देणे,'व | आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
e) MD involving (8 | वसुली करणे इ. उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
to (d) 
above 
२० | संगणक 5, ST, W, BN, RW, a) B, LV संगणक विषयक | be शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
समन्वयक SE, H, ७, MF b) D, HH कामकाज अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १७५१ (अनु २९६) येथे 


c) OA,BA, OL, BL, 
OAL, 

CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (d) 

above 


Overall responsible for 
supervising: 

Handling Database in 
different Software 
Make Presentation. 
Prepare reports from 
the database 


नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
काम करणाऱ्या दिव्यांग Aaa गरजेनुसार 
आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


29 । मुख्य पर्यवेक्षक | ST, BN, RW, SE a) D, HH 'शारीरिक कष्ठाचे केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
देखभाल 0) OA, BA, OL, CP, | धावपळीचे असून अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १९५७ (अनु ३३८) येथे 
LC, Dw, महामंडळाच्या परिसरात । नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
AAV देखभाल बागबगीच्या सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
०) ASD (M), SLD, MI | दुरुस्ती, स्वच्छता विषयक | काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस गरजेनुसार 
d) MD involving (0 | कामकाज पाहणे इ. आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
to (c) उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
900४6 
२२ । वातानुकुलित ।5,5,७/, BN, a) 0, HH 'शारीरिक कष्ठाचे केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
यंत्र चालक MF,RW,SE,C 0) OL,CP,LC,Dw, । धावपळीचे असून अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २१७७ (अनु ९२७ येथे 
AAV महामंडळाच्या परिसरात | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
०) ASD (७), SLD, MI | देखभाल बागबगीच्या सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
d) MD involving (७ | Geet, स्वच्छता विषयक | काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
to (9 कामकाज पाहणे इ. आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
above उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
२३ | सुतार S,BN,MF,RW,SE | a)D,HH फर्निचन विषयक केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
७) OL, CP, Dw, AAV | कामकाज अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २१७७ (अनु ९२६) येथे 


c) ASD (५), SLD, MI 
d) MD involving (a) 
to (c) 

above 


नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
काम करणाऱ्या दिव्यांग Vag गरजेनुसार 
आव्यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


२४ | असिस्टंट एसी 5, ST, W, BN, 8) 0, HH वातानुकुलित यंत्रणा सुरु | केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
प्लॅन्ट ऑपरेटर । MF,RW,SE,C 0) OL,CP,LC,Dw, ।करणे, बंद करणेव अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २१७७ (अनु ९२७ येथे 
AAV तांत्रिक बिघाड झाल्यास | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
c) ASD (M), SLD, MI. | दुरुस्त करणे सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
d) MD involving (a) काम करणाऱ्या दिव्यांग Aaah गरजेनुसार 
to (9 आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
above उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
२५ | गवंडी 5, ST, a)B, LV शारीरिक धावपळीचे व  । केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
W, BN, RW, SE, H, b) D, HH जोखमीचे किरकोळ अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २००१ (अनु ४५९) येथे 
७, MF ० OA, BA, OL, बांधकाम विषयक - नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
OAL, CP, डागडुजी, दुरुस्ती इ. सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
LC, Dw, AAV काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
d) ID, SLD, MI आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
8) MD ॥॥७०॥॥२०"७ उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
(a) to (d) 
above 
२६ | प्लंबर S,ST,W,L,KC, PP, | a) LV चित्रनगरी परिसरात केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
MF, 0) D, HH नळाची देखभाल-दुरुस्ती | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १९७२ (अनु ३८४) येथे 
SE, C c) OL, LC, Dw, AAV | करणेव नवीन नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
d) ASD (५, MoD), । जोडणी'करणे सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 


ID, 

SLD, MI 

e) MD involving (a) 
to (d) 

above 


काम करणाऱ्या दिव्यांग Vag गरजेनुसार 
आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 


२७ | वायरमन S,ST,W, 8९, L, KC, | a)D,HH शारीरिक धावपळीचे , केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(तारतंत्री) PP, b) SLD, MI जोखमीचे चित्रनगरी अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र. २१७८ (अनु ९३०) येथे 
MF, SE ०) MD involving (a) | परिसरातील चित्रिकरण | नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
to (0) स्थळावर निर्मात्यांच्या सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
above मागणी नुसार वीज पुरवठा | काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्‍तीस गरजेनुसार 
करणे, चित्रिकरणाची आवश्‍यक सॉफ्टवेअर तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
वीज खंडीत झाल्यास उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
दूरुस्ती करणे, विद्युत 
उपकरणाची देखभाल 
दुरुस्ती 
२८ | तांत्रिक 5, ST, W, BN, L, KC, | a)D,HH शारीरिक धावपळीचे | be शासनाच्या दिनांक ¥.9.2029 रोजीच्या 
सहाय्यक PP, b) ASD (M), SLD, MI | जोखमीचे तांत्रिक अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २१७८ (अनु ९३१) येथे 
MF, SE ०) MD involving (७) | कामकाज करणे नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
to (0) सुनिश्चिती करण्यात आळी आहे. सदर पदावर 
above काम करणाऱ्या दिव्यांग व्यवकतीस गरजेनुसार 
आवश्‍यक Software तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
२९ | मुख्य सुरक्षा 5, छा, W a) OA, OL, CP, या पदांचाचे कामाचे केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी LC, Dw, AAV स्वरुप विशोष जोखमिचे व | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र. १५९३ (अनु ९६५) येथे 
0) SLD शारीरिक धावपळीचे / नमुद पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी 
c) MD involving परिश्रमाचे असल्याने सुनिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर पदावर 
(a) to (0) above शारीरिक कोणत्याही काम करणाऱ्या दिव्यांग Aaah गरजेनुसार 
प्रकारच्या अपंग आवश्‍यक Software तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
प्रवर्गातील व्यक्ती सदर उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
काम करण्याकरीता पात्र 


ठरविणे योग्य नाही. 


30 | शिफ्ट इंजार्ज ।5$, ST, BN, RW, SE, H | a)D, HH या पदाचे कामाचे स्वरुप । केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
0) OL, 8(_, (७, Dw, | सुरक्षा विषयक आहे. अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र १८४४ (अनु ५६) येथे नमुद 
AAV पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
०) ASD (M), SLD, MI करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 
d) MD involving (a) करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
to (9 आवश्‍यक Software तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
above उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
39 | सुरक्षा परिचर | S,ST,W,BN,L, a) B, LV कामाचे स्वरुप सुरक्षा केद्र शासनाच्या दिनांक ४.१.२०२१ रोजीच्या 
(सुरक्षा रक्ष«कत) ।??, RW, SE, H, 0) D, HH विषयक व इतर वर्ग-४ ची | अधिसुचनेतील पृष्ठ क्र २४७४ (अनु ४) येथे नमुद 
C c) OA, OL, BL, कामे. पदानुसार या पदांची दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती 
OAL, CP, LC, करण्यात आली आहे. सदर पदावर काम 
Dw, AAV करणाऱ्या दिव्यांग व्यवक्तीस गरजेनुसार 
d) ASD (५, आवश्‍यक Software तसेच सहाय्यक यंत्रे व 
MoD), ID, उपकरणे यासह विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. 
SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


ABBREVATIONS USED: S=Setting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, CRL=Crawling, CL=Climbing, JU=Jumping, L= Lifting, KC=Kneeling & 
Crouching, RW=Reading & Writing, MF=Manipulation by Fingers, PP=Pulling & Publishing, SE=Seeing, C=Communication, H=Hearing, OA=One Arm, 
BA=Both Arms, OAL= One Arm and One Leg, BLA=Both Legs & Arms, BLOA=Both leg & one arm, OL=One Leg, BL=Both Leg, CP=Cerebral Palsy, 
LC=Leprosy Cured, OH= Orthopedically Impaired, VH=Visually Impaired, B=Blind, LV=Low Vision, HH=Hearing Impaired 


